मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या 
संवर्गातून सचिव व सचिव समकक्ष 
या संवर्गात पदोन्नती / पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः इएसटी-१०२२/प्र.क्र.२९०/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २८ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा :- सा.बां. विभाग अधिसूचना क्रमांक : आरटीआर १०९६/(२९३)/प्रशासन-२, दिनांक २४.१०.२००० 


शासन आदेठा :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गात कार्यरत श्री. पद्माकर 
भागवतराव भोसले यांना, संदर्भाधीन दिनांक २४.१०.२००० च्या अधिसुचनेन्वये विहित केलेल्या 
सेवाप्रवेश नियमानुसार, सचिव व सचिव समकक्ष या पदावर (सुधारित वेतन मॅट्रीक्स एस-३० : १४४२००- 
२१८२००) (असुधारित वेतन संरचना पी.बी.-४ वेतन बँड रूपये ३७४००-६७००० ग्रेड वेतन १००००/- या 
वेतनश्रेणीत) निवडसूचीच्या क्रमानुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती देण्यात 
येत असून पदोन्नतीउपरांत सचिव व सचिव समकक्ष संवर्गातील त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविळेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. ज्येष्ठता अधिकाऱ्याचे नाव सध्या कार्यरत ठिकाण पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक 
i ४१ श्री. पद्माकर भागवतराव मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र प्रपत्र बढती - महाराष्ट्र राज्य 
२१.९.२०२१ भोसले राज्य रस्ते विकास रस्ते विकास महामंडळ मर्या., 
महामंडळ मर्या., मुंबई मुंबई येथील सहव्यवस्थापकीय 
संचालक पदी 


२. श्री. पद्माकर भागवतराव भोसले, मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची सदर पदोन्नती ही पुढे नमूद 
केलेल्या बाबींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे 
i. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ मधील 
अंतिम निर्णयास अधीन राहून तसेच रिट पिटीशन स्टॅप नं. १०८७६/२०२१ व रिट पिटीशन स्टॅप नं. 
१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार 
सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील. 
॥. सदर पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा 
व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 


३. श्री. भोसले यांना देण्यात आलेली सदर पदोन्नती ही कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटीस न देता 
रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवत आहे. 

४. श्री. भोसले यांनी पदोन्नतीच्या पदावर पदग्रहण केल्यापासून एक महिन्याच्या आत वेतन 
निश्चितीचा विकल्प द्यावा. असा विकल्प विहित मुदतीत न दिल्यास त्यांची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधीळ नियम क्र. ११ (१) (ए) अनुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात घेवून 
करण्यात येईल. 


शासन आदेशा क्रमांकः इएसटी-१०२२/प्र.क्र. २९०/प्रशा-२ 


& , 


श्री. भोसले यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदांवर नियुक्‍ती / पदस्थापना देण्यात आली आहे. सदर 


नियुक्‍ती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिशिष्ट दोन मध्ये विहित केलेल्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


सदर झासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२८१६२४०६४०१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


POOJA BHASKAR ८ 
UDAWANT 


(पु. भा. उदावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई, 

. श्री. पद्माकर भागवतराव भोसले, मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्या., मुंबई, 
. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई / कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद 


/नांदेड / अमरावती/ नागपूर/ राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, नवी मुंबई, 


. मुख्य अभियंता (विद्युत), मुंबई, 
. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेळ सागर प्लाझा समोर, कँप पुणे, 


संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. सामान्य प्रशासन विभाग, का.-१३/१६-ब, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. मा. मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

. सचिव (रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक, 

. सर्व सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

. कार्यासन आस्था-१ /२ /३, सेवा-६, रोख शाखा, संगणक कक्ष, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई, 


. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


